नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :अस्थायी ०२२३/प्र.क्र. ३५/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२३ 

पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 

२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.अस्थायी ०२२३/प्र.क्र. ३५/कार्यासन ११, दि.२३/२/२०२३ 

३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.३१/८/२०२३व 

शुध्दीपत्रक क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.६/९/२०२३ 

४.मा.उच्च न्यायालाचे पत्र क्र.ब(जन)-१००१/२०२३/१५८०, दि.२१/८/२०२३ 

५. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सी/ €2/9862/2023, दि.८/८/२०२३ 
प्रस्तावना : 

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील २२६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 

शासन निर्णयान्वये दि.१/३/२०२३ ते दि.३१/८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू , ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. १/९/२०२३ते दि. २९/२/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील THAT नमूद केलेली २२६ अस्थायी पदे दि.१/९/२०२३ ते दि.२९/२/२०२४ या 
कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
[१ अपर प्रधान न्यायाधीठा fF od q 
2 प्रधान न्यायाधीठा (NDPS) pot १ 
३ सत्र न्यायाधीठा (RIOT) ०२ 
४ न्यायाधीश ०९ 
4 न्यायाधीडा (NDPS) ०४ 
६ न्यायाधीश (58) ae q 
प्रबंधक a 
८ उप प्रबंधक fF od 
सहायक प्रबंधक ०३ 
शिक अतिरिक्त प्रबंधक fF od 
qa | अतिरिक्त प्रबंधक (दिवाणी) fF od 
१२ अधिक्षक ०९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२३/प्र.क्र. ३५/कार्यासन ११ 


१३ सहायक अधिक्षक ०८ 
१४ लघुलेखक (TS - 9) १२ 
१५ लघुलेखक (ग्रेड -३) pod q 
१६ कनिष्ठ लिपिक ०३ 
१७ लेखनिक 03 
१८ लिपिक-टंकलेखक ७५ 
१९ दुभाषी १४ 
२० ग्रंथपाल fF od q 
29 मुख्य टंकलेखक fF od 
२२ अभिलेखापाल ae q 
23 दूरध्वनी चालक fF od 
२४ शिरस्तेदार १४ 
२५ कार्यमोचक उद्दवाहक 03 
२६ हमाल a 
२७ हवालदार fF aa 
२८ पहारेकरी fF od q 
२९ शिपाई २२ 
३० सफाईगार ०३ 
३१ झेरॉक्स यंत्रचालक ०२ 
३२ वाहन चालक ०४ 
३३ दप्तरी 1 0१ | १ 
एकूण पदे २२६ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान,(००) १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०१) 
मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (०१)(०१) मुंबई Bex दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) (२०१४ ०१६३) 
०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि.३१/८/२०२३ व शुध्दीपत्रक क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, दि.६/९/२०२३अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९१४१५२४४७९८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


igitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 
GOVERNMENT 
EPARTMENT, 


HEMANGI 

AJIT SHETYE fees 
(हेमांगी शोट्ये) 

कार्यासन अधिकारी 


286, 
)C49CCE931861626D508AE4537D 
n=HEMANGI AJIT SHETYE 


प्रति, 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) प्रधान न्यायाधीडा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२३/प्र.क्र. ३५/कार्यासन ११ 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) वित्तविभाग, व्यय-५/ आ.पु.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
) विधिव न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या-२३,मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


